सन २०२२-२३ मध्ये अन्न आणि पोषण सुरक्षा (पूर्वीचे 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान) अंतर्गत अन्नधान्य 
पिकांकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी दुस-या 
हप्त्याचा एकूण F ४६२२.२८४७१ लाख निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.८४/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०२२ 
Wet: 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/४ओ, दि.१९/०४/२०१७ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 
३. वित्त मंत्रालय ARG सरकार यांचे ज्ञापन H.F.NO.1 (13) /PFMS/FCD/2020, DT: 23/03/2021 
४. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र .साविव्य/२०२१-प्र.क्र-२/४२ .अ, दि.०२/०८/२०२१ 
५. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 
६. केंद्र शासनाचे पत्र File NO2-17/2022-NFSM(E-111379)DT.29/04/2022 
७. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२२/प्र.क्र.४८/४-अ, दि.१२/०५/२०२२ 
८. केंद्र शासनाचे V4 File No.20-27/2017-NFSM (CA-V), DT.21/07/2022 
९. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र विप्र१/राअसुअ-अ.ध./निधी वितरण-२२-२३/प्र.क्र.०७/२७६७७/२२, 
दि.१०/०८/२०२२ 
१०.कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.८४/४-अ, दि.११/०८/२०२२ 
११.केंद्र शासनाचे UA File No.20-27/2017-NFSM (CA-V), DT.29/11/2022 
१२.कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र,/राअसुअ-अ.ध./निधी वितरण-२२-२३/प्र.क्र.०७/४०४३७/२२, 
दि.०१/१२/२०२२ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२२-२३ करीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता (TRFA Pulses) 
रु.२२८५४.४९२ लाख निधीच्या कृती आराखडयास (केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० प्रमाणात) केंद्र शासनाच्या संदर्भ 
क्र.६ येथील दि.२९/०४/२०२२ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मंजूरी दिली आहे.सदर कृती आराखडयास संदर्भ क्र.७ 
येथील दि.१२/०५/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.८ येथील दि.२१/०७/२०२२ च्या पत्रान्वये अन्न आणि पोषण सुरक्षा (पूर्वीचे राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान) अंतर्गत सन २०२२-२३ करिता अन्नधान्य पिकांकरीता पहिल्या हप्त्यापोटी सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा केंद्र हिस्याचा ₹ २७७३.३७ लाख निधी वितरीत केला आहे. त्याप्रमाणे सदर अभियानातंर्गत पहिल्या 
हप्त्याचा एकूण रु.४६२२.२८२ लाख (केंद्र हिस्सा रु.२७७३.३७--राज्य हिस्सा रु.१८४८.९१२) निधी संदर्भ क्र.१० 
येथील दि.११/०८/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे. 


सन २०२२-२३ करिता केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.११ येथील दि.२९/११/२०२२ पत्रान्वये अन्न आणि पोषण 
सुरक्षा (पूर्वीचे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान) अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता तीन्ही प्रवर्गाकरीता दुस-या हप्त्यापोटी 
एकूण केंद्र हिस्याचा ₹ ३४२८.१७ लाख निधी पिकनिहाय व प्रवर्गनिहाय वितरीत केलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.८४/४ओ 


दुस-या हप्त्यापोटी सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद्र हिस्याचा ₹ २७७३.३७००० लाख निधी केंद्र शासनाने 
पिकनिहाय वितरीत केलेला आहे. सन २०२२-२३ मध्ये पहिल्या हप्ताकरिता केंद्र हिऊ्याच्या समरुप राज्य 
हिस्सा निधीस वित्तीय मान्यता प्रदान करताना त्रेराशिक रकमा वितरीत झाल्याने PFMS प्रणालीवर SNA-08 
(Excess/Deficit in Treasury Transfer to SNA) अहवालात राज्य हिस्सा रु. ९३३.३३/- ने कमी वितरीत 
(Deficit) झाला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर तुटीच्या रकमेतील रु.६६६ हे राअसुअ-नगदी पिके 
अंतर्गत असून उर्वरीत रु.२६८/- तुट ही राअसुअ-अन्नधान्ये पिके अंतर्गत सर्वसाधारण व अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गाची असून त्यासाठी दुसऱ्या Stara निधी वितरीत करताना उर्वरित वाढीव राज्य हिऱ्याच्या निधीस वित्तीय 
मान्यता देण्याची विनंती कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.१२ येथील दि.०१/१२/२०२२ च्या पत्रान्वये केली आहे. 


कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे सन २०२२-२३ मध्ये दुस-या हप्त्याचा सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता 
अन्नधान्य पिकांकरीता प्राप्त झालेला केंद्र हिस्स्याचा ₹ २७७३.३७ लाख व राज्य हिस्याचा ₹१८४८.९१४७१ 
लाख (रु.१८४८.९१३३३लाख-- सन २०२२-२३ मध्ये पहिल्या हप्त्याचा सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता कमी वितरीत 
केलेला राज्य हिस्सा रु.०.००१३८) असा एकूण ₹ ४६२२.२८४७१ लाख निधी, वितरीत करण्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२२-२३ करीता अन्न आणि पोषण सुरक्षा (पूर्वीचे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान) अंतर्गत अन्नधान्य 
पिकांकरिता दुस-या हप्त्यापोटी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण 
₹ ४६२२.२८४७१ लाख (रुपये सेहेचाळीस कोटी बावीस लाख अठ्ठावीस हजार चारशे एकाहत्तर 
फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पिक 
निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे 


विवरण पुढीलप्रमाणे - 
(रु.लाख) 

अ. | अन्न आणि पोषण सुरक्षा सर्वसाधारण प्रवर्ग 
क्र. | (पूर्वीचे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) | एकूण वितरीत निधी 

अभियान) अंतर्गत 
9 भात ५१.७७००० ३४.५१३६६ ८६.२८३६६ 
२ | गहू १८.९५००० १२.६३३६७ ३१.५८३६७ 
३ | कडधान्य १२६६.३८००० ८४४.२५३६९ २११०.६३३६९ 
४ | भरडधान्य (मका) ५९.३९००० ३९.५९३६६ ९८.९८३६६ 
५ | पौष्टिक तृणधान्य १२५२.६४००० ८३५.०९३६९ २०८७.७३३६९ 
६ | भात पड क्षेत्रावर कडधान्य २०७.०६६३४ 

उत्पादन (TRFA Pulses) 3 ८२.८२६३४ 

एकूण २७७३.३७००० १८४८.९१४७१ ४६२२.२८४७१ 
सन २०२२-२३ मध्ये पहिल्या हप्त्याचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा कमी वितरीत केलेला राज्य हिस्सा रु.०.००१३८ सह 


२. अन्न आणि पोषण सुरक्षा (पूर्वीचे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान) अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेला 
केंद्र हिस्स्याचा ₹२७७३.३७००० लाख (सत्तावीस कोटी त्र्याहत्तर लाख सदोतीस हजार फक्त) निधी व 
राज्य हिस्स्याचा ₹१८४८.९१४७१ लाख (अठरा कोटी अठ्ठेचाळीस लाख एक्याण्णव हजार Real 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.८४/४ओ 


एकाहत्तर waa) फक्त निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गग सन २०२२-२३ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात 


आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 
| केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 


(00) (१०२) अन्नधान्य पिके 

(००) (२५) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(२४०१ ४६१४) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


(००) (१०२) अन्नधान्य पिके 

(००) (३३) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(राज्य हिस्सा ४०% ) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(२४०१ ॥२३४) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


३. सन २०२२-२३ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे. 
स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


४. शासन निर्णयान्वये अन्न आणि पोषण सुरक्षा (पूर्वीचे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान) अन्नधान्य पिकांकरीता 
उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण ₹४६२२.२८४७१ लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS 
प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत करावा. 

५. या झासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रधान सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने 
सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 

६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.८४/४ओ 


७. 


प्रति:- 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२२८१२३२५२७३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
Date: 2022.12.28 12:37:13 +05'30' 
(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Hare, मुंबई. 
९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


qo, 
99. 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 

संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 


१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 


१८. 
FR: 
२०. 


सहायक संचालक (लेखा-१),, कृषी आयुक्तालय, पुणे 
वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती-४अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


